राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे या 
कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावरील प्रपत्र 
बढतीच्या (प्रतिनियुक्ती) काळावधीस मुदतवाढ देणेबाबत 

श्री.अमोल यादव, कक्ष अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-११२४/प्र.क्र.१२/प्रशा-२ (१४ब) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
तारीख: ०९ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:- 9) साप्रवि, शासन आदेशा समक्रमांक, दिनांक १३.०६.२०१८,दिनांक १८.०२.२०२१ व 
दिनांक 2¥.02.2023 
२) साप्रवि, शासन आदेशा क्र.कअप-१२२२/प्र.क्र.६५/१४ब, दिनांक २५.०८.२०२३ व 
दिनांक २६.०९.२०२३ 


शासन आदेश 

श्री.अमोळ यादव, तत्का. सहायक कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग यांची संदर्भाधीन क्र.१ 
येथील दिनांक १३.०६.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे या 
कार्यालयातील “सहायक कक्ष अधिकारी” या पदावर प्रथमत: २ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. त्यानुसार shared हे सदर कार्यालयात दिनांक ०१.०९.२०१८ पासून 
प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. तद्नंतर श्री.यादव यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीस दिनांक 
१८.०२.२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये ०२ वर्षे व दिनांक २४.०२.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये ०१ वर्ष इतकी 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. संदर्भाधीन क्र.२ येथील दिनांक २५.०८.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये श्री.यादव यांना कक्ष अधिकारी 
या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली असून दिनांक २६.०९.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये त्यांची 
पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना प्रपत्र बढतीने राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे या कार्यालयातील “कक्ष 
अधिकारी” या पदावर करण्यात आली होती. सदर प्रपत्र बढतीची मुदत दिनांक २५.०३.२०२४ रोजी 
संपुष्टात येत आहे. 
३. आता या आदेशान्वये श्री.अमोल यादव, कक्ष अधिकारी यांच्या राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, 
पुणे या कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावरील प्रपत्र बढतीच्या (प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस एक 
वर्ष म्हणजेच दिनांक २५.०३.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. श्री.यादव यांना यापुढे कोणतीही 


मुदतवाढ अनुज्ञेय होणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि-११२४/प्र.क्र.१२/प्रशा-२(१४ब) 
४. श्री.यादव यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन दिनांक १३.०६.२०१८ रोजीच्या शासन 
आदेशातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०९१२३८५१११०७ हा आहे. हा eal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KASHINATH SHINDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e87a32115497d05a2e91b08062bea862d1d55f490eb3 1 1d2F 
0e47e2fa1faf797, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SHINDE त 
( कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.अमोल यादव, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे 


प्रत: 


-0 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजला, मुंबई-३२ 
सह/उप सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

उप सचिव (कार्यासन-६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

उपसचिव, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे 

निवड नस्ती/प्रशञा-२(१४ब) 


AD 


Cc #N 


ह 
ae 
a a a 


53) 


पृष्ठ २ पैकी 2 


